राज्यातील रस्ते (रस्ते व पुल) यांची सुधारणा 
Hybrid Annuity तत्वावर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२१/प्र.क्र.१५/नियोजन-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२१ 
प्रस्तावना :- 


मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २८.०१.२०२१ रोजी झालेल्या आढावा 
बैठकीत हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत नव्याने पुढील कार्यक्रम घेण्याच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन त्याबाबतचा 
अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात रस्ते सुधारणा करण्याकरीता 
केंद्र शासनाच्या Hybrid Annuity Model धर्तीवर राज्यातील Hybrid Annuity योजना कार्यान्वित करण्यात 
आली आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत नवीन कामे हाती घ्यावीत किंवा कसे याचा अभ्यास करून एका महिन्यात 
शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे. प्रस्तुत समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती : अध्यक्ष 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई : सदस्य 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद : सदस्य 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे : सदस्य 
५. माहितगार चार्टर्ड अकाउंटंट व As Cost Accountant : सदस्य 


(श्री. स्वप्नील गांधी, श्री. संजय मेहता ) 


सदर समिती हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत नव्याने पुढील कार्यक्रम हाती घ्यावा किंवा कसे याबाबत 
अभ्यास करून एका महिन्यात शासनास अहवाल सादर करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०९१५२७५७५४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant DN crn, oxGovernment OF Materastra,aunPubic Woks 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
nt Vinayakrao Patil 


Vinayakrao Patil बाणा द” 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


Cc 40 A -0 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/प्र.क्र.१५/नियोजन-१अ 


. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स. (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व. 


१२. उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व. 
१४. निवडनस्ती, नियोजन-१ अ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


